आस्थापना - नागपूर विभाग विभाग 


एकूण १५३४ अस्थायी पदांना तसेच, महसूल 
विभागातील विविध कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील 
आकृतीबंधाबाहेरील १५४ (नव्याने वाढ झालेल्या 
पदांसह) अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर,२०२३ 
ते दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०२४ या कालावधीपर्यंत 


मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी -२०२२/प्र.क्र.५६/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- 


१, 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : संकिर्ण-१००२/प्र.क्र. ६६(भाग-२)/ 
ई-८, दिनांक २०/०३/२००६. 


. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : प्राफेब-२०१०/प्र.क्र.-२६/पुनर्बाधणी-३/ 


म-१०,दिनांक ३०/०७/२०१३. 


. महसूल व वन विभाग, झासन निर्णय, क्रमांक : ईएसटी-२०१७/प्र.क्र. ३८/ई-८, 


दिनांक १५/०४/२०१७. 


. महसूल व वन विभाग,झासन निर्णय, क्रमांक : ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.३८/ई-८, 


दिनांक ०४/०४/२०१९ व दिनांक २२/१०/२०१९. 


. वित्त विभाग, शासन निर्णय,क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१८/०८/२०२२ 
. महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय, क्रमांक : ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.५६/ई-८, 


दिनांक ०३/१०/२०२२ 


७. वित्त विभाग, शासन निर्णय,क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०८/०२/२०२३ 
८. महसूल व वन FIAT, AIR निर्णय, क्र.ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.५६/ई-८,दि.१३/०३/२०२३ 


. वित्त विभाग, शासन निर्णय,क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१/०८/२०२३ व 


शासन शुध्दिपत्रक, दिनांक ०६/०९/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


नागपूर तसेच जिल्हाधिकारी, नागपूर/ वर्धा/ भंडारा/ गोंदिया/ चंद्रपूर व गडचिरोली यांच्या 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखाळील उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार व 


मंडळ अधिकारी या क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातील १५३४ अस्थायी पदांना तसेच, महसूल 


वित्त विभागाच्या दिनांक ०८/०२/२०२३ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन विभागीय आयुक्त, 


विभागातील विविध कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील आकृतीबंधाबाहेरील १५४ अस्थायी पदांना दिनांक 


०१/०३/२०२३ ते दिनांक ३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी महसूल व वन विभागाच्या दिनांक 


93/03/2023 च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी -२०२२/प्र.क्र.५६/ई-८ 


२. वित्त विभाग,शासन निर्णय, दिनांक ३१/०८/२०२३ व शासन शुध्दिपत्रक,दिनांक 


०६/०९/२०२३ अन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या 


अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा 


समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, Sa अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 


दिनांक ०१/०९/२०२३ ते दिनांक २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरुन विभागीय आयुक्त, नागपूर तसेच 


जिल्हाधिकारी,नागपूर/ वर्धा/ भंडारा/ गोंदिया/ चंद्रपूर व गडचिरोली यांच्या कार्यालयाच्या 


आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखाळील उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार व मंडळ 


अधिकारी या क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातील १५३४ अस्थायी पदांना तसेच, महसूल 


विभागातील विविध कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील आकृतीबंधाबाहेरील १५४ (नव्याने वाढ 


झालेल्या पदांसह) अस्थायी पदांना वरील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर तसेच जिल्हाधिकारी, नागपूर/ वर्धा/ भंडारा/ गोंदिया/ 


चंद्रपूर व गडचिरोली यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील उप 


विभागीय अधिकारी, तहसिलदार व मंडळ अधिकारी या क्षेत्रिय कार्यालयातील आकृतीबंधातील 


संदर्भाधीन क्र.०३ येथील दिनांक १५/०४/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 


विवरणपत्रामधील १५३४ अस्थायी पदांना तसेच, महसूल विभागातील विविध कार्यालयांच्या 


आस्थापनेवरील आकृतीबंधाबाहेरील १५४ (नव्याने वाढ झालेल्या पदांसह) अस्थायी पदांना 


दिनांक ०१ सप्टेंबर,२०२३ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०२४ या कालावधीसाठी वित्त विभाग,शासन 


निर्णय, दिनांक ३१/०८/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून व शासन 


शुध्दिपत्रक, दिनांक ०६/०९/२०२३ अन्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च संदर्भाधीन क्र. ०३ येथीळ शासन निर्णयासोबतच्या 


संबंधित विवरणपत्रातील रकाना- क्र. ०५ मध्ये दर्शविलेल्या ळेखाशिर्षाखाळील सन २०२३- 


२०२४ साठी मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक ईएसटी -२०२२/प्र.क्र.५६/ई-८ 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ३१/०८/२०२३ व शासन शुध्दिपत्रक,दिनांक 


०६/०९/२०२३ मध्ये नमूद केल्यानुसार दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय 


सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक असल्याचे तसेच यानंतर सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 


करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही, याची सर्व विभागांनी नोंद घेण्याबाबत 


वित्त विभागाने निर्देशित केळे आहे. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 


३१/०८/२०२३ व झासन शुध्दिपत्रक, GA ०६/०९/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 


केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या »=0www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 


२०२३०९२०१२३५५७७०१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by DR.SHWETA SAWDEKAR BAIG 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
e FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6281ac1913ceb1456ffcfd8e5d3dbe032cfa746426763d635 1c 
b898b72986801, postalCode=400032, 


SAWDEKAR BAIG __. 0 तो aa 
(डॉ.श्रेता सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 
२) जिल्हाधिकारी, नागपूर/ वर्धा/ भंडारा/ गोंदिया/ चंद्रपूर व गडचिरोली. 
३) अपर जिल्हाधिकारी/उप विभागीय अधिकारी/ तहसीलदार /मंडळ अधिकारी. 
(संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत) 

४) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) २, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ वर्धा/ भंडारा/ गोंदिया/ चंद्रपूर व गडचिरोली. 
६) सहसचिव/उप सचिव, कार्यासन (आ.पु.क./व्यय-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) 

) 


७ सह सचिव/ उप सचिव, कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


